दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विधि 
अधिकारी (गट-अ) या संवर्गातील पदांकरीता 
दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पद सुनिश्चित 
करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-५०२१/१०१/प्र.क्र.३९/नवि-२७ 
४ था मजला (मुख्य), हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- २७ जानेवारी, २०२२. 


वाचा:- १. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम-२०१६ 
२. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. ४.१.२०२१ ची 
अधिसूचना. 
३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र-२५१ 
दि.क.२,दि. १२.११.२०२०. 
४. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१ 
दि.क्र.२, दि. ०२.०२.२०२१. 
५. मा. मुख्य सचिव यांचे क्र. दिव्यांग-२०२१/संकीर्ण११४/दि.क्र.२ (सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग) दि. ०६.०२.२०२१ चे अर्धशासकीय पत्र. 
६. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-५०२१/१०१/प्र.क्र.३९/नवि-२७, 
दि.०२.०३.२०२१. 
प्रस्तावना :- 
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम-२०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील पदे 
सुनिश्चित करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या www.disabilityaffairs.gov.in या 
संकेतस्थळावर policy/Act/Rules-Notification येथे List of Post identification suitable for Persons 
with Benchmark Disability notified on दि. 08.09.2029 या शिर्षाखाली प्रसिध्द केली आहे. सामाजिक 
न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या 
आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर शासन 
निर्णयातील निर्देशास अनुसरुन, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विधि 
अधिकारी (गट-अ) या संवर्गातील पदे दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम-२०१६ मधील कलम-३३ नुसार केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय 
व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाचा दि.०२.०२.२०२१ चा शासन निर्णय विचारात घेऊन नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-५०२१/१०१/प्र.क्र.३९/नवि-२७ 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विधि अधिकारी (गट-अ) या संवर्गातील दिव्यांगासाठी नवीन प्रवर्गासह 
सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 
२. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सुचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक क्रमांक २०२२०१२७१३२३०००३२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudhari 


Vijay Karbhari पा > GOVeENNENTOF NS” 
C h h . MAHARASHTRA, OU = URBAN DEVELOPMENT 
1 au d 1 a rl १:00 14:47:46 +05'30' 
(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- विवरणपत्र-अ 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री (गर विकास) मंत्रालय, मुंबई 


५. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, (नवि-१/नवि-२) मंत्रालय, मुंबई 
१०. मा.प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. आयुक्त दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 
१२. संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३. कक्ष अधिकारी (नवि-३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. निवडनस्ती/नवि-२७ 


समस समन 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-५०२१/१०१/प्र.क्र.३९/नवि-२७ 


शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र.:- संकीर्ण-५०२१/१०१/प्र.क्र.३९/नवि-२७, दि.२७ जानेवारी, २०२२ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र-“अ” 


अ.क्र. पदनाम । शारिरीकपात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
*abbreviation 
तळटीपमध्ये 
| विधि S,ST,W,CL, | a) D,HH (9) संबंधित प्रादेशिक विभागीय कार्यक्षेत्रात wed | उमेदवार योग्य त्या 
अधिकारी =| MF,RW,SE, | ० OA,OL,BL, | होणाऱ्या महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना | सॉफ्टवेअर, साधने आणि 
C OAL, CP,LC, | अधिनियम, १९६६ खालील प्रकरणी आवश्‍यकतेनुसार | उपकरणे यांच्या सहाय्यासह 
तेर सर्व प्रकारच्या कायदेविषयक बाबींबाबत / ग्राह्य धरण्यात येईल. 
मकता न्यायालयीन प्रकरणी सल्ला देणे. 
d) MD _ involving 


(a) to (c) above 


QQ) नगर रचना संचालनाळलयाशी निगडीत / 
सेवाविषयक / प्रशासकीय बाबींसंदर्भातील सर्व 
न्यायालयीन प्रकरणी सल्ला देणे. 

(३) उक्त (१) व (२) प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे 
तत्परतेने निकाली काढण्यासाठी संबंधीत सरकारी 
वकीलांकडे पाठपुरावा करणे. 

(४ केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या द्वारे 
पारित केलेल्या कायद्यांचे तसेच, मा.उच्च न्यायाळय 
q मा.सर्वोच्च न्यायालय यांनी वेगवेगळ्या 
प्रकरणांमध्ये दिलेल्या न्याय निवाड्याचा सखोल 
अभ्यास करुन अभिमत देणे. 

(५) ज्या न्यायालयीन प्रकरणी शासन किंवा नगर 
रचना संचालनालय प्रतिवादी केले आहे अशा प्रकरणी 
परिच्छेदनिहाय / शापथपत्राचा मसुदा तयार करणे. 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, P=Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading 
& Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication, 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both Leg One Arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, 
LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy= Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-५०२१/१०१/प्र.क्र.३९/नवि-२७ 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता 
*abbreviation 


तळटीपमध्ये 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 


शेरा 


(६) ज्या न्यायालयीन प्रकरणी न्यायालयाने 
शासनाच्या विरुध्द पारित होणाऱ्या 
न्यायनिर्णयाविरुध्द सक्षम न्यायालयात अपील दाखल 
करण्याबाबत अपिलाचा मसुदा तयार करुन संबंधित 
सरकारी वकीलांमार्फत अपिळ दाखल करुन 
अपीलाचा निर्णय होईपर्यंत त्याबाबत पाठपुरावा 
करणे. 

(७) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ 
व महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 
१९७९ च्या प्रकरणांमध्ये शासनास / संचालनालयास 
सल्ला देणे. 

(८) विधि विषयक कामकाजाबाबत शासन / 
संचाळक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे वेळोवेळी 
नमूद करतील अशी कार्ये विहित मुदतीत पार पाडणे. 


Vijay Karbhari 
Chaudhari 


Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudhari 


DN: CN = Vijay Karbhari Chaudhari, C = IN, S = 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHT, 


OU = URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2022.01.27 14:47:58 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, CL=Climbing, P=Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading 


& Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication, 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both Leg One Arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, 
LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy= Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


